उपनिबंधक सहकारी संस्था या संवर्गातील 
बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१९/प्र.क्र.१४३/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१९. 

शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), ४(४) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार खाली नमुद 
केलेल्या उपनिबंधक सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या नुसार 


बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
अ.क्र । अधिकारी यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
१) श्री. व्ही. डी. गावडे उपनिबंधक,बृहन्मुंबई नागरी | उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
सहकारी बँक्स असोसिएठडान लि. | जळगाव (रिक्‍त पदावर) 
मुंबई 
२) श्रीमती. पी. पी. तायडे उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध, | उपसचिव, मुंबई कृषि उत्पन्न 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई बाजार समिती, मुंबई (श्री. आर. 
एस. धोंडकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पदावर) 
3) श्री. एस. एस. स्वामी प्रादेशिक उपसंचालक (वस्त्रोद्योग), | सध्याच्या कार्यरत पदावर १ वर्षे 
औरंगाबाद मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
8) श्री. एस. एन. जाधव उपनिबंधक सहकारी संस्था | प्रादेशिक उपसंचालक (साखर), 
(मुख्यालय), पुणे कोल्हापूर (रिक्‍त पदावर) 


५ श्रीमती. ज्योती शंखपाळ । उपसंचालक (पणन), पणन | सध्याच्या कार्यरत पदावर १ वर्षे 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


&) श्री. ए. जी. चाळक उपसंचाळक (पणन), पणन | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | संस्था, नंदुरबार (श्री. एस. वाय 
पुरी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 
(9) श्री. एच. पी. कोतवाल उपनिबंधक सहकारी संस्था, | उपनिबंधक अधिन अप्पर आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक आदिवासी विकास, नाशिक (रिक्‍त 

पदावर) 
८) श्री. अरुण पी. काकडे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | विभागीय उपनिबंधक सहकारी 
संस्था, कोल्हापूर संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालय 


(श्री. रंजन के. लाखे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४३/५-स 


९) श्री. एस. वाय. पुरी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
संस्था, नंदुरबार आदिवासी विकास नाशिकश्री. 
एच. पी. कोतवाल यांच्या बदलीने 

रिकत होणा-या पदावर) 

qo) श्री. जे. के. ठाकुर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | विभागीय उपनिबंधक सहकारी 
संस्था, धुळे संस्था, अधिन सहनिबंधक नाशिक 

११ श्री. डी. आर. डोंगरे उपनिबंधक सहकारी संस्था, ए | उपनिबंधक सहकारी संस्था, एम 
विभाग, मुंबई विभाग, मुंबई (श्रीमती. स्नेहा जोशी 

यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 

१२) श्री. दिनेश चंदेल उपनिबंधक सहकारी संस्था, ठाणे | उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
तालुका डोंबिवली 

१३) डॉ. सोपान शिदे उपनिबंधक सहकारी संस्था, | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
(मुख्यालय), पुणे संस्था, धुळे (श्री. जे. के. ठाकुर 

यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 

१४  श्री.पी.के. जगताप उपसंचाळक (पणन), पणन | उपनिबंधक सहकारी संस्था 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | (दुग्ध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

(श्रीमती. पी. पी. तायडे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

१५ श्री.सी. व्ही. टिकुळे उपसंचालक (पणन), पणन | सध्याच्या कार्यरत पदावर १ वर्ष 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१६ श्री.ए.ए. कटके जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था | उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
(ग्रामीण), पुणे (मुख्यालय), पुणे 

१७  श्री.आर. बी. कुलकर्णी उपनिबंधक सहकारी संस्था, | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
अहमदनगर तालुका, जिल्हा | संस्था, जिल्हा गडचिरोली 
अहमदनगर (रिक्‍त पदावर) 

१८) श्री.रंजनके. लाखे विभागीय उपनिबंधक सहकारी | उपनिबंधक सहकारी संस्था, धुळे 
संस्था, कोल्हापूर विभाग, | तालुका , जिल्हा धुळे (श्री. के. 
कोल्हापूर आर. रत्नाळे यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणा-या पदावर) 

१९) श्रीमती. प्रगती तु. वीर | उपनिबंधक सहकारी संस्था, मिरज | उपनिबंधक सहकारी संस्था, 

बागल) तालुका, जि. सांगली हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर 
(श्री. एम. एल. माळी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

२० श्री. एम. एल. माळी उपनिबंधक सहकारी संस्था, | विभागीय उपनिबंधक सहकारी 
हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर । संस्था (दुग्ध, अमरावती (रिक्‍त 


पदावर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४३/५-स 


२१ श्री. जे. जे. कंडारे अवसायक भाईचंद हिराचंद | सध्याच्या कार्यरत पदावर १ वर्षे | 
रायपल्ली मल्टिस्टेट को-ऑप. | मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
क्रेडिट सोसा. लि. जळगांव 

२२ श्रीमती. शुभांगी सं. गौड  । उपनिबंधक/उपसरव्यवस्थापक, | उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, | तालुका नांदेड (श्री. पी. ए. साठे 
लातूर विभाग यांच्या नियुक्तीचे आदेश 

स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात 
येतील) 

२३) श्री. आर. एस. धोडकर उपनिबंधक/उपसचिव, मुंबई कृषि | उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे 
उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई शहर ४ 

२४  श्री.के. ए. सोनावणे उपसंचालक, वस््रोद्योग, सोलापूर | सध्याच्या कार्यरत पदावर १ वर्षे 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२५ श्रीमती. स्नेहा जोशी उपनिबंधक सहकारी संस्था, एम | उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे 

विभाग, मुंबई शहर २ (श्री. फय्याज मुलाणी 
यांच्या नियुक्तीचे  आदेडा 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात 
येतील) 

२६) श्री.अमोल मंचक यादव  । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत महाव्यवस्थापक (प्रकल्प), 
महाराष्ट्र सहकार विकास 
महामंडळ, पुणे (श्री. प्रतिक 
पोखरकर यांच्या नियुक्तीचे 
आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित 
करण्यात येतील) 

२७ श्री. आर. व्ही. जोशी सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, | उपनिबंधक अधिन अ. आ. 

नाशिक आदिवासी विकास , नागपूर (रिक्‍त 
पदावर) 

२८) श्री.आर.आर. वीर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था | उपनिबंधक/उपसरव्यवस्थाक, 
मुंबई ४ महाराष्ट्र राज्य, कृषि पणन मंडळ, 

लातुर (श्रीमती. शुभांगी गौड यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

२९) श्री.पी.पी.पाटील जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | विभागीय उपनिबंधक सहनिबंधक 
संस्था, मुंबई ४ यांचे कार्यालय, औरंगाबाद 

३० Bit. Ut. बी. सातपुते उपनिबंधक सहकारी संस्था, के पूर्व | उपनिबंधक सहकारी संस्था, ए 
विभाग, मुंबई विभाग, मुंबई (श्री. डी. आर. डोंगरे 

यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 

३१ डा. ए. एन. कुंभार उपनिबंधक सहकारी संस्था, ठाणे | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 


राहर 


संस्था, पुणे ग्रामीण 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४३/५-स 


३२ श्रीमती. शितल आनंदराव | उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे ३ | उपसंचालक (पणन), पणन 
पाटी संचालनालय, पुणे 
३३)  श्री.किठान रत्नाळे उपनिबंधक सहकारी संस्था, धुळे | उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
तालुका, जिल्हा धुळे अहमदनगर तालुका (श्री. आर. 
बी. कुलकर्णी यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर) 
३४ श्री. सतिठा देवकाते उपनिबंधक सहकारी संस्था, | उपनिबंधक सहकारी संस्था, ठाणे 
डोंबिवली तालुका (श्री. दिनेश चंदेल यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
३५ श्री. सुनिल बनसोडे उपनिबंधक सहकारी संस्था, | उपनिबंधक,बृहन्मुंबई नागरी 
विभागीय सहनिबंधक औरंगाबाद | सहकारी बँक्स असोसिएडान लि. 
यांचे कार्यालय मुंबई ( श्री. व्ही. डी. गावडे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
३६) श्रीमती. शुभांगी जोशी | उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे | उपसंचालक (पणन), पणन 


(जितुरकर) 


रशाहर ५ 


संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे (श्री. के. सी. शार्मा यांच्या 
नियुक्तीचे आदेश स्वतंत्ररित्या 
निर्गमित करण्यात येतील) 


३. 


उपरोक्त अधिकारी यांच्या बदल्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना रूजू होण्याची तारीख मात्र त्या 
पदावरील अधिका-याचा तीन वर्षाच कालावधी संपल्यानंतरच लागू होईल. 


उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे 


सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमाफत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची 
तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आव्यक कार्यवाही सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,पुणे यांनी 
करावी. 

४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६०११४३२५३२८०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ose Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
M a nj | [ | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation Marketing And Textile 
al itra, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d81444f3844833dfc7 c86d4244e¢ 1075c97c7 13180, 
e erialNumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af6e239ba66cc 1 cf9a6cf2F 
aneshbhushan Joshi दला 
Date: 2019.06.07 12:31:55 +05'30" 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव > महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
२.साखर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४३/५-स 


३.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४.सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 

५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८.संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
९.खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

१०.खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

११. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री 

१२. स्वीय सहायक, सचिव, (ar), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१३.स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१४.स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१५४. उप सचिव, मा. मुख्यमंत्री 

१६.निवडनस्ती (कार्या-५स) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


